भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०५.०३.२०२० 
शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या 
अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र.५/२०२०/दहा, दिनांक २७.०२.२०२० नुसार पुढील 
प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
श्री.एच.पी.तुम्मोड, भाप्रसे (२००८) मुख्य प्रशासक (नवीन wey), | प्रशासकोय कारणास्तत व 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | सिडको, औरंगाबाद. लोकहितास्तत बदली करणे 
परिषद, हिंगोली. MA असल्याने. 


> सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०२००३०५१७३२१०१३०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


yy Subhash Baban Ingale 
rmment Of Maharashtra, ou=General 
ment, postalCode=400032, 


igital 

DN: c=I 
ubhash > 

s 

2. 

53eccO09e02aad ce, 

serial INumber=f03 19d46c62f9f6d7dbc200d9693539df215a28c0 
a a Nn Nn a e 5d55971515ac3c87ddaa987, cn=Subhash Baban Ingale 

Date: 2020.03.06 12:11:30 +05'30' 


(सुभाष इंगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


tra, 
}61387998F39ca303c7da669fe047 1 ca8B4215afebe7e 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.सिंह), 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.खारगे), 
. मा.उप मुख्यंमत्री यांचे सचिव, 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी 
संबंधित कार्यालये 
मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 
निवड नस्ती 


८० ३ 6 Em 


